नांदेड जिल्ह्यातील नांदेड, मुदखेड , अर्धापूर, 
उमरी, देगलूर व मुखेड तालुक्‍यातील इतर 
जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची प्रमुख 
जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.५१/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- १७ जुलै, २०२०. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र 
TDS AAA का-१४/प्रआ/रवियो-०१-२१/१३४६, दि.११/०५/२०२०. 
प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये नांदेड जिल्ह्यातील नांदेड, मुदखेड , अर्धापूर, उमरी, देगळूर व मुखेड तालुक्यातील इतर 
जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास 
सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, नांदेड यांनी सदर रस्ते दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी 
केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 
परिषद, नांदेड यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे 
शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचा प्रस्ताव व 
जिल्हा परिषद, नांदेड यांचा ठराव विचारात घेऊन नांदेड जिल्ह्यातील खालील रस्ते दर्जोन्नत 
करण्यात येत आहेत. 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा । साखळी क्रमांक | करावयाची | दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण लांबी | नंतरचा 
लांबी ) fea. | क्रमांक 
| ; रा.म.मा.३६१ ते खडकुत यमशेटवाडी | इतर जिल्हा | (0/00 ते ४/०० ४.०० सदर रस्ता 
देगांव जवळा पाठक जवळा मुरहार | मार्ग४८ ४.००कि.मी. कि.मी. । प्रमुख 
निवघा ते रा.मा.२६१ ला जोडणारा रस्ता जिल्हा 
रस्ता. मार्ग-२३ 
मध्ये 
समाविष्ट 
करण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.५१/नियोजन-२ 


प्रजिमा २३ 
ची पुर्वीची 
लांबी १४ 
कि.मी असून 
त्यामध्ये 
इजिमा ४८ 
ची ४.०० 
कि.मी. 
लांबी 
समाविष्ट 
केल्यानंतर 
प्रजिमा २३ 
ची एकूण 
लांबी 
१८.०० 
कि.मी. 
इतकी 
होईल. 


भोकर बोरगांव धानोरा नारवठ 
रा.म.मा.६१ चितगीरी satel बारड 
डोंगरगांव दुधनवाडी बोरगांव नाद्री 
देगांव रस्ता. 


ग्रामीण मार्ग 
मार्ग३७ 


(0/०० ते ४/००) 
४.०० कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग 
३४ 


(0/०० ते ३/००) 
३.००कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग 
4 


(0/00 ते २/५००) 


२.५० कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग 
४ 


(0/०० ते ५/००) 
५.०० कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग 
३२ 


(0/०० ते २/००) 
२.०० कि.मी. 


१६.५०० 
कि.मी. 


सदर रस्ता 
प्रमुख 
जिल्हा 
मार्ग-९५ 
मध्ये 
समाविष्ट 
करण्यात 
येत आहे. 
प्रजिमा ९५ 
ची पुर्वीची 
लांबी 
१७.०० 
कि.मी असून 
त्यामध्ये 
ग्रामा ची 
१६.५०० 
कि.मी. 
लांबी 
समाविष्ट 
केल्यानंतर 
प्रजिमा ९५ 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.५१/नियोजन-२ 


ची एकूण 
लांबी 
३३.५०० 
कि.मी. 
इतकी 
होईल. 

३. आसना तरोडा (बु.) शोलगांव बामणी इतर जिल्हा । (0/00 ते ९/०० २६.५०० | प्रमुख 
मेंढला (खु.)रा.म.मा.६१ खडकी सांगवी मार्ग४७ ९.००कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
अर्धापूर at देळूब (बु.) भोगांव ते ग्रामीण मार्ग । (०/०० ते ५/००) मार्ग-१०० 
हिंगोली सिमा रस्ता. ३ ५.०० कि.मी. 

इतर जिल्हा । (0/00 ते १०/००) 
मार्ग १०.०० कि.मी. 
१४५ 

ग्रामीण मार्ग | (0/00 ते २/५००) 
६५ २.५०० कि.मी. 

४. उमरी कोंढा अर्धापूर पांगरी चांभरा ।इतर जिल्हा | (०/०० ते १६.१०० | WR 

रस्ता. मार्ग१४४ १६/१००) कि.मी. ।जिल्हा 
१६.१०० कि.मी. मार्ग-१०१ 
षु. रा.म.मा.६१ मालेगांव सावरगांव कोंढा | इतर जिल्हा | (०/००ते १६.१००) | ३०.०० | प्रमुख 
अर्धापूर लतीफपुर जांभरून कलदगांव | ४४ १६.१०० कि.मी. | कि.मी. जिल्हा 
येळेगांव खैरगांव (खु.) रस्ता. ग्रामीण मार्ग । (0/00 ते 3/00) मार्ग-१०२ 
२० ३.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग । (0/00 ते २/५००) 
१९ २.५०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग (०/०० ते 2/00) 
६५ २.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग | (०/०० ते ५/००) 
३१ ५.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग | (०/०० ते १/४००) 
१८ १.४०० कि.मी. 

६. पाटनूर तिरकसवाडी नागेली आंबेगांव | इतर जिल्हा | (०/०० ते ४/००) ३४.१०० | प्रमुख 
मुगटवाडी अमराबाद बारसगांव जांभरून | ५६ ४.०० कि.मी. कि.मी. । जिल्हा 
रा.म.मा.१६१ दाभड बामणी ग्रामीण मार्ग | 070 ३८०० मार्ग-१०३ 
निझामपुरवाडी कामठा मालेगांव प्रजिमा १ ३.८०० कि.मी. 

९३देगाव कुव्हाडा ते प्रजिमा २२ रस्ता. गण esas aos 
१७ ६.५०० कि.मी. 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.५१/नियोजन-२ 


ग्रामीण मार्ग । (0/00 ते २/०० 
१२ २.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग । (०/००ते 3/400) 
९ 3.400 कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग । (०/००ते १/३००) 
८ १.३०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग | (०/०० ते ४/००) 
२९ ४.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग | (०/०० ते ५/००) 
५२ ५.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग | (०/०० ते ४/००) 
४२ ४.०० कि.मी. 
रा.म.मा.७५२ आय ते चेनापूर नागेलळी | इतर जिल्हा | (०/०० ते १७/००) | ३५.१०० | प्रमुख 
बारड अमरापूर सरेगाव मुगट | १५६ १७.०० कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
रेल्वेस्टेशन मुगट आमदुरा शिखाचीवाडी । इतर जिल्हा । (0/008 १८.१०० मार्ग-१०४ 
रोही पिंपळगाव पिंपळकौठा पांगरगाव | १५५ १८.१०० कि.मी. 
सिंधी रस्ता. 
खुपसरवाडी विष्णुपुरी काळेश्वर ग्रामीण मार्ग । (०/०० ते १.८०० | १८.८०० । प्रमुख 
असरजन फत्तेजंगपूर रा.म.मा.१६१ । २५ १.८०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
ए.बळीरामपूर रा.म.मा.१६१ तुप्पा | इतरजिल्हा | (0/00 9 ७७०० मार्ग-१०५ 
वडगांव वाडीपुयड सिदनाथ ब्राम्हणवाडा | ४ ७.०० किमी. 
पाथरड रेल्वस्टेशञन रस्ता. 
- इतर जिल्हा । (0/00 ते 90/00) 
१४६ १०.०० कि.मी. 
जिल्हा सरहद्द गुंडोपंत दापका | इतर जिल्हा | (०/०० ते 23/00) ७६.०० । प्रमुख 
वसंतनगर तांडा कलंबर तग्याळ | १७० २३.०० कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
डोरनाळी रावणगांव सांगवी भादेव | ग्रामीण मार्ग । (0/00 ते २/५०० मार्ग-१०६ 
भोकसखेडा बळेगांव कावळगांव | १०२ २.५०० कि.मी. 
गवंडगांव होट्टल देवापूर चेडेगांव 
ee alg येड्र (खु ग्रामीण मार्ग | (०/०० ते १/५००) 
माळेगांव aya ug ) ते 
दाळ ग see ठे १०३ १.५०० कि.मी. 
ज् पर्यंतचा रस्ता. 
इतर जिल्हा । (0/00 ते १४/००) 
१७४ १४.०० कि.मी. 
इतर जिल्हा । (०/०० ते 34/00) 
१५१ ३५.०० कि.मी. 
एकूण २५७.१०० 
कि.मी. 


पृष्ठ ५पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.५१/नियोजन-२ 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ नांदेड जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २५७.१०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (२७८१.८००-- 
२५७.१००) म्हणजेच ३०३८.९०० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत 
१८७.३०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (१७४२.०५-१८७.३००) म्हणजेच १५५४.७५ कि.मी. 
इतकी तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ६९.८०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी 
(१८५६.७४-६९.८००) म्हणजेच १७८६.९४ कि.मी. इतकी होईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००७१७१६०२२१५६१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
Pp fa ५ h a n t DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Works 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
७ e 2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e81 4db5f8 
V ina ya k rao Pp a t i | €505422af66a5628314537e, cn=Prashant Vinayakrao Patil 
Date: 2020.07.17 15:42:25 +05'30' 


अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, नांदेड. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नांदेड. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 

२००१-२०२१च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 

प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


(२ ७. 


ve 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


